नक 


महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: गौखनि-३८/०८१४/प्र.क्र.४४५/ख-१ 
महसूल व वन विभाग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ जुले, २०२२. 


विषय : गौण खनिज-कोल्हापूर 
सन २०११-२०१२ करीता मौजे किणी (गट क्र.१५३ ते १५५, 
ता.हातकणंगले या वाळूगटातून उत्खनन न करता आलेल्या वाळूची 
प्रमाणशीर रक्‍कम परत करणेबाबत. 
श्री.सुनिल सर्जेराव डाळे 


शासन ज्ञापन: 


जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांना त्यांचे पत्र क्र.कार्या/८अ/आरआर/२६४४/२०१४, 
दि.१९/१२/२०१४ रोजीच्या उपरोक्‍त विषयावरील पत्रास अनुलक्षून असे कळविण्यात येते की, सन 
२०११-१२ या वर्षाकरीता दिनांक २७/१२/२०११ रोजी घेण्यात आलेल्या वाळूगटांच्या लिलावामध्ये मौजे 
किणी (गट क्र.१५३ ते १५५), ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर या वाळूगटामधून एकूण १३५६ ब्रास 
वाळूसाठ्याचा लिलाव श्री.सुनिल सर्जेराव डाळे यांना रुपये ३१,००,०००/- एवढ्या सर्वोच्च TA मंजूर 
करण्यात आला होता. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी कळविल्यानुसार लिलावधारक यांनी लिलावाची 
संपूर्ण रक्‍कम AMAA केल्यानंतर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी दि.२७/०२/२०१२ रोजीच्या 
आदेशान्वये वाळूगट मंजूर केला. तसेच लिलावधारकास दि.०२/०३/२०१२ रोजी वाळूगटाचा प्रत्यक्ष 
ताबा देण्यात आला. 
०२. तथापि, लिलावधारक यांनी जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर व विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाकडे 
दि.२०/६/२०१२ रोजी अर्ज सादर करुन, मौजे किणी, ता.हातकणंगले या वाळूगटाच्या समोरच्या मौजे 
भरतवाडी, ता.वाळवा, जि.सांगली या वाळूगटाचा लिलाव ३ महिने आधी होऊन दोन्ही वाळूगटातून 
आधीच वाळू उत्खनन झालेले असल्याने, मौजे किणी या वाळूगटातून फक्त २०० ब्रास वाळू उपलब्ध 
झाली आहे. त्यामुळे मौजे किणी या वाळूगटात वाळू न मिळाल्याने झालेल्या नुकसानाबाबतची रक्‍कम 
मिळणेबाबत मा.मंत्री (महसूल) यांचेकडे अपील अर्ज सादर केला होता. सदर अपील अर्जावर मा.मंत्री 
(महसूल) यांनी दि.२७/०८/२०१४ रोजी आदेशा पारीत केले आहेत. मा.मंत्री (महसूल) यांनी पारीत 
केलेल्या दि.२७/०८/२०१४ रोजीच्या आदेशानुसार मौजे किणी (गट क्र.१५३ ते १५५), ता.हातकणंगले या 
वाळूगटातून लिलावधारकास उत्खनन न करता आलेल्या वाळूची प्रमाणशीर रक्‍कम रू.८,३६,४४९/- 
(रुपये आठ लाख छत्तीस हजार AURA एकोणपन्नास फक्त) परत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 
०३. लिलावधारक श्री.सुनिल सर्जेराव डाळे यांनी लिलावाची रक्‍कम प्रत्यक्षात शासनाकडे जमा 
केल्याची व यापुर्वी ही रक्‍कम अदा केलेली नाही, याची खातरजमा करुन घेण्याच्या अटीवर उत्खनन न 
करता आलेल्या वाळूची प्रमाणशीर रक्‍कम रू.८,३६,४४९/- (रुपये आठ लाख छत्तीस हजार चारशे 
एकोणपन्नास फक्त) अदा करण्यास या शासन ज्ञापनाद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः गौखनि-३८/०८१४/प्र.क्र.४४५/ख-१ 


०४. या बाबीवर होणारा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता "०८५३-अलोहयुक्‍त खाणी व 
धातुझास्त्रीय उद्योग" १०२-खनिजाबाबत सवलत फी व स्वामित्वधन,९००, अलोहयुक्त खाणकाम व 
धातुझास्त्रीय उद्योग-वजा परतावे (00) (०१) वजा परतावे (०८५३ ००८६) या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध 
असलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीमधून खर्ची टाकून भागविण्यात यावा. 
०५. सदर शासन ज्ञापन, वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र-२०१९/प्र.क्र.२०/२०१९/विनियम, 
दि.८/८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, भाग-२ नुसार 
महसूल व वन विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०७०७१७२६३४३५१९ असा आहे. हे शासन ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SHIVAJI SONAJI 
CHOURE 


(शिवाजी चौरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 


प्रत:- 

१) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू मरीन लाईन्स, 
मुंबई-४ 00 02२०. 

३) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू मरीन लाईन्स, 

मुंबई-४ ०00 02२०, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

वित्त विभाग (व्यय-९/अर्थसंकल्प-३/६/१४ कार्यासने) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

कार्यासन अधिकारी (कार्यासन ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

निवडनस्ती (कार्यासन “ख-१”), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


